सन २०१८-२०१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - 
(२०१)(००)(०१) घरबांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २५ मार्च २०१९ 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 


२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - अग्निम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 


३) शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५ 
५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 


६) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/प्र.क्र.१५/का.२३, दि.३१ .०१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निम, 
(७६१० ०४७२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर 
लेखानुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३व ४” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रिम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु ४७,६६,३६२/- ( रुपये सत्तेचाळीस लाख सहासष्ट हजार तीनशो 
बासष्ट फक्त ) इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
१. हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन व त्याच्या अधीन राहून निधी 
वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. त्याचप्रमाणे प्रमाणित अग्निमाच्या 
रकमेचे वितरण आदेशा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याने वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन 
निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करुन मगच रक्‍कम आहरीत 
करावी, व त्यानुषंगाने याबाबत कोणतेही न्यायीक प्रकरण उद्भवल्यास त्यास नियंत्रक अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /पाच, 


२. प्रमाणित safle संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी व प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सर्व 
बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घेतल्यावरच अग्निमास 
मंजुरी देण्यात यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण 
अग्निमाची व्याजासह वसुली होईल हे संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी पहावे. 

३. अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


४. घरबांधणी (Under construction) प्रयोजनार्थ ARMA घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे 
बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण केळे आहे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाड़ी यांनी करावी व 
तद्‌नंतरच दुसर्‍या व तिसऱया टप्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा 
हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आव्यक त्या संपूर्ण 
कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करावी. 


५. "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे"या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा 
हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी- 
१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिळेखात 
जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, SAM अर्जदारांकडून 
त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


६. " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार 
घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य 
ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून 
नोंदणी (Registration) HS असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


७. "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व 
शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक 
कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /पाच, 


ह जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत TAS तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात 
यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही समुचित 
तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे (808) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


९. घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा alt अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, 
२६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


१०. प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rowe प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


११. अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


१२. यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर 
पात्र अर्जदारास प्रमाणित करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल 
तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


१३. संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा TU o शासनास कळविण्यात यावा. 
तद्नंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आव्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी करावी. 

१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड 'घरबांधणी अग्निम -७६१०-श्ासकीय कर्मचारी इत्यादिना 
कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७9७६१०५०१५) या जमा शीर्षाखाळी आणि व्याज 
'००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय 
कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम ' या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात 
यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /पाच, 


१५. या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित 
केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


१६. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१७. सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (335) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१८. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-ज्ाासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(योजनेतर/दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणीसाठी अग्निम (9६१० ०४७२) या खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


१९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंदाज २०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३ अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल 
२०१३ मधील अट क्र. ८ च्या अधिन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२० सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१५४८२९९८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
. . Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
Aku SIN g N ars h | DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
V as ave Maharashtra, OU = Law and Judiciary 
Date: 2019.03.25 15:53:17 +05'30' 


(31. 7. वसावे ) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र “at व "यादी क्र. १,२,३व ४ 
प्रत, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 
४. प्रमुख जिल्हा व सत्र ITAA, औरंगाबाद/परभणी/ उस्मानाबाद/बुलडाणा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१ ९/(६)/प्र.क्र. ०५ /पाच, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/परभणी/ उस्मानाबाद/बुलडाणा 
६. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


७. कार्यासन अधिकारी (कार्या -23 व कार्या-२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 


८. निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /का. पाच, दि. २५ मार्च २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे 
रुपयात) 
अ.क्र. COCode मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 
| a | 2 3 ee 
| a ०००१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद १२७५१३७ 
२ 1०00१४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, परभणी १९२९२०० 
३ 1००१७ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद ९६२०२५ 
४ 5०००९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा ६००००० 
एकुण रु. सत्तेचाळीस लाख सहासष्ट हजार तीनशे बासष्ट फक्त ४७६६३६२ 


Akusing Narshi 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 


Vasave Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Date: 2019.03.25 15:53:35 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५/का. पाच, दि. २५ मार्च २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन =| अनुज्ञेय । मंजूर ।हप्ता/एकरकमी। शोरा 
अग्रिम करावयाचे 
अग्रीम 
शि श्री. संतोष गोंविदराव कडतु कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३०% तिसरा नियमानुसार 
परभणी काता ४३२००० ह्प्ता 
२ श्री. प्रशांत विश्वनाथ ate कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
उस्मानाबाद १३७४१५० ९६२०२५ ७०%, 
एकुण रु. तेरा लाख AMAT हजार पंचवीस फक्त १३९४०२५ 
यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /का. पाच, दि. २५ मार्च २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर ।हप्ता/एकरकमी। शोरा 
अग्रिम करावयाचे 
अग्रीम 
शि श्री. विष्णू पुरभाजी बानायत बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |जमीन खरेदी ३०% तिसरा नियमानुसार 
परभणी करुन घरबांधणी | १५२८००० ४७१४०० हप्ता 
एकुण रु. चार लाख एकाहत्तर हजार चारशे फक्त ४७१४०० 
यादी क्र.३ अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५/का. पाच, दि. २५ मार्च २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन । अनुज्ञेय । मंजूर ।हप्ता/एकरकमी। शोरा 
अग्रिम करावयाचे 
अग्रीम 
शि श्री. संतोष बाबाराव पिंपळकर शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |घरबांधणी ११२४५०० ४४९८००२ रा हप्ता ४०% नियमानुसार 
परभणी 
एकुण रु. चार लाख एकोणपन्नास हजार Asal फक्त ४४९८०० 
यादी क्र.४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(६)/प्र.क्र. ०५ /का. पाच, दि. २५ मार्च २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय । मंजूर ।हप्ता/एकरकमी| शोरा 
अग्रिम करावयाचे 
अग्रीम 
शि श्री. नितीन रामदास डबंलेकर शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, जमीन खरेदी  । १०५०००० ६००००० पहिला हप्ता । नियमानुसार 
बुलडाणा करून घर बांधणे 
२ श्री. दिलिप शिवाजीराव लोहोकरे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, घरबांधणी १४४०००० ५७६०००२ रा हप्ता ४०%, नियमानुसार 
परभणी 
३ श्री. अनिल ara चांदोडकर शिपाई मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड | १२७५१३७ १२७५१३७ एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद 
एकुण रु. चोवीस लाख एकावन्न हजार एकशे सदतीस फक्त २४५११३७ 
Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, 


Page 1 


Akusing Narshi 
Vasave 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 
Date: 2019.03.25 15:53:54 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


